RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ११]] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ मार्च २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 

क्रमांक आयडीसी. २०१९ / प्र.क्र .४३४ / उ -१४. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४३ च्या खंड (१ ब ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ " 
असा करण्यात आला आहे ) काढलेल्या अधिसूचना क्र . मऔविम / IA/ A-१६१ ९६ / २०१९, दिनांक १ ९ सप्टेंबर , २०१९ द्वारे “ एकात्मिक औद्योगिक 
क्षेत्र " ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त आयआयए " असा करण्यात आला आहे ) म्हणून, मे . महर्षि वेदिक हेल्थ प्रा . लि . ( यात यानंतर ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त विकास " असा करण्यात आला आहे.) यांच्याकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्याच्या 
वहाणगाव गावामधील ७४.०५.१५ हे. आर इतके क्षेत्र (यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) अधिसूचित केलेले 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (यात यानंतर 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) अन्वये, उक्त “ आयआयए " यासाठी “विशेष नियोजन प्राधिकरण " झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१५ / प्र.क्र.९ ३/ उद्योग -१४, दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ 
द्वारे महाराष्ट्र शासनाने “ आयआयए " च्या किंवा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराच्या विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी 
जमिनींवरील एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्या किंवा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराच्या संबंधित , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० , पोट - कलम ( ३) 
च्या खंड ( ड) च्या उप - खंड (१) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीबी 
४३१७ / प्र.क्र .५४ / २०१७ / नवि -११ , दिनांक २ जून २०१७ द्वारे प्रधान सचिव ( उद्योग ) यांना प्रदान करण्यात आला आहे ; 

( १ ) 


. 


ܙܙ 


. 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १ ९ ४१ 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट -कलम ( २ ) मध्ये निर्धारित केलेली 
कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट -कलम ( ३ ) चा खंड ( ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट -कलम ( ३ ) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , अपर मुख्य सचिव ( उद्योग ), उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभाग याद्वारे , आराखड्यावर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त क्षेत्राच्या बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढील शर्तीच्या अधीनतेने 
मंजुरी देत आहे 

(१) जमिनीचा वापर, सोयी-सुविधांच्या जागा, मोकळ्या जागा , रस्त्याचे स्वरूप यासारख्या सदर मंजुरी केवळ प्रस्तावित प्रस्तावांसाठी 
आहे . 

( २) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या “ आयआयए " विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाकडून विन्यास / बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक , वाहनतळ व्यवस्था इत्यादींची सखोल छाननी 


. 


करण्यात यावी 


( ३ ) महाराष्ट्र प्रदूषण 

नियंत्रण मंडळाने 

नमूद 

केलेल्या शर्ती आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरणविषयक परवानगी ( लागू 
असल्यास ) बंधनकारक राहील . 

( ४ ) बांधकाम आराखड्याला मंजुरी देताना, उक्त विकासक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण ( म.रा.वि.म.) इत्यादी 
विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे ना -हरकत प्रमाणपत्र घेईल . 

( ५ ) प्रस्तावित सोयी- सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
आयआयए विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील. 

( ६ ) उक्त विकासक, भूमीअभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील. 

( ७ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट -कलम ( ३ ) चा खंड ( ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट- कलम ( ३ ) यान्वये मान्यता 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस्ताव तात्काळ अंमलात येतील . 

नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामान्य जनतेच्यानिरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . ना . कों भोसले , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १ ९ ४१ 


INDUSTRIES ,ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 12th March 2020 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. IDC 2019/C.R . 434 / IND - 14. — Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation 
(hereinafter referred to as the said Corporation ) vide Notification No. MIDC /IIA / A - 16196 /2019 , dated the 
19th September, 2019 issued in exercise of powers conferred by clause ( 1B ) of section 43 of the 
Maharashtra Industrial Development Act, 1961has notified an area of 74.0515 Hectare Are from village 
Vahangaon of Taluka Maval in DistrictPune (hereinafter referred to as the said Area ) for being developed 
by M /s. MaharshiVedic Health Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the said Developer ) to be an Integrated 
Industrial Area (hereinafter referred to as the said IIA ) ; 


And whereas , upon such notification , the Corporation has become the Special Planning Authority 
for the said IIA under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


And whereas , the Government ofMaharashtra vide Government Resolution , Industry , Energy and 
Labour Department No.IDC /2015 /C.R.93 /Industry -14 , dated the 27th December 2016 has laid down the 
procedure regarding developmentof the IIA or Integrated Information Technology Township . 

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub -section ( 1 ) of section 151 of the said 
Act, the power to approve Planning Proposals under sub -clause ( 1) of clause (d ) of sub -section (3 ) of 
section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area or Integrated Information Technology 
Township on private lands has been delegated to Additional Chief Secretary (Industries ) videGovernment 
Notification , Urban Development Department No. TPB 4317 /CR -54 /2017 /UD - 11 , dated the 2nd June 2017 . 


And whereas , the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 read with 
sub - section ( 2 ) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to the State 
Government for its approval. 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section ( 3) of section 40 
read with sub - section ( 3) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in this behalf , 
the Principal Secretary ( Industries ) of Industry, Energy and Labour Departmenthereby grant approval to 
the Master Plan proposalof the said Area as shown on plan , subject to following conditions ,namely : 

( 1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use , amenity spaces , 
open spaces , road pattern . 


(2 ) Detailed scrutiny of layout/building plans, internalmeans of access, FSI,parking etc. should 
be done by MIDC according to MIDC s IIA DCR . 


( 3 ) Conditionsmentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board ) and Environmental 
Clearance from the respective authority shall be binding ( if applicable ). 

(4 ) While sanctioning building plans , the said Developer shall take NOC from PWD , 
Mahavitaran (MSEB ) etc. Departments wherever necessary . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


(5 ) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirementof 
MIDC s IIA DCR . 


( 6 ) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the 
landrecord department. 


( 7) The proposals shall immediately come into effect from date of approval under clause ( d ) if 
sub - section ( 3 ) of section 40 read with sub - section ( 3 ) of section 115 of the said Act. 


The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general public 
during office hours in offices of MIDC . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. N. K. BHOSALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


५ 


२५३ 


गुरुवार, सप्टेंबर २ ९, २०१६ / आश्विन ७, शके १९ ३८ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३. 

क्रमांक कृपमं . ०७१६/ प्र.क्र . १११/ २१- स. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ (महा. १९ ६४ चा २० ) 
याच्या कलम ६० चे पोट -कलम (१ ) व पोट - कलम ( २) चे खंड ( ख ) आणि ( प ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , 
१ ९ ६७, यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, हे नियम उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० , पोट - कलम ( ३) द्वारे आवश्यक 
असल्याप्रमाणे यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत : 

या नियमांना, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , १९ ६७ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात 
आला आहे ) यातील नियम ४ ब मधील 


१ . 


( क ) उप नियम ( ३ ) मध्ये : 

( एक ) “ रुपये पन्नास हजार ” या मजकुराऐवजी “ रुपये एक हजार ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
( दोन) “ रुपये पंधरा हजार ” या मजकुराऐवजी “ रुपये पाचशे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
( ख ) उप नियम “ ( ४ ) ” ऐवजी खालील उप नियम दाखल करण्यात येईल. 

" ( ४ ) संपूर्ण राज्यातील किंवा एकापेक्षा अधिक महसुली विभागातील कार्यासाठी थेट पणनच्या लायसन्ससाठी अर्ज करताना , 
संचालकाकडे पाच लाख रुपये एवढ्या किमतीची बँक हमी जमा करण्यात येईल , आणि विविध महसुली विभागांसाठी खालील तक्त्यात 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बँक हमी असेल 


: 


तक्ता 


अ.क्र . 


महसुली विभाग 


बँक हमीची 


रक्कम 


( रुपये लाखात ) 

( ३ ) 


( २ ) 


५.०० 


१ 
२ 


कोकण 
पुणे 
नाशिक 


५.०० 


५.०० 


४ 


३.०० 


५ 


नागपूर 
अमरावती 
औरंगाबाद 


२.०० 


६ 


२.०० 


भाग चार ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


" 


. 


परंतु , शासकीय संस्था व स्थानिक प्राधिकरणे यांना या उप नियमातून सूट देण्यात येईल . 
३ . 

मुख्य नियमांच्या नियम ६ मधील उप नियम ( ३ अ), मध्ये “ पाचशे ” या मजकुराऐवजी “ शंभर ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम १२ मध्ये “ जाहीर लिलाव ” या मजकुरानंतर “ किंवा ई-लिलावाद्वारे ई-पणन ” हा मजकूर शेवटी जादा 
दाखल करण्यात येईल . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


का . गो . वळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annex , Mumbai 400 032 , dated the 29th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING ( DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1963 . 


No. KPM . 0716 /CR 111/21- C. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) and 
clauses (6 ) and (u ) of sub- section ( 2 ) of section 60 of the Maharashtra Agricultural Produce 
Marketing (Development and Regulation ) Act , 1963 (Mah . XX of 1964) and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby makes the following rules further 
to amend the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Rules, 
1967, the same having been previously published as required by sub -section (3 ) of section 60 of the 
said Act , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Marketing 
(Development and Regulation ) Rules, 2016 . 

2. In rule 4 - B of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and 
Regulation ) Rules , 1967 ( hereinafter referred to as “ the principal Rules” ), — 


( a ) in sub -rule ( 3 ), — 


(i) for the words " fifty thousand ” the words " one thousand ” shall be substituted ; 


(ii) for the words " fifteen thousand ” the words " five hundred ” Shall be substituted 


(6 ) for sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 

“ (4 ) A Bank Guarantee worth rupees five lacs shall be deposited with the Director , 
while applying for a licence of direct marketing for operating in the area of whole State or 
more than one Revenue Division , and a Bank Guarantee for various Revenue Divisions 
shall be as specified in the Table below : 


Table 


Sr. Nos . 


Revenue Division 


Amount of Bank 


Guarantee 
(Rs. in lakhs ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Konkan 


5.00 


2 


Pune 


5.00 


3 


Nasik 


5.00 


4 


Nagpur 


3.00 


5 


Amravati 


2.00 


6 


Aurangabad 


2.00 


Provided that, the Government organisations and local authorities shall be exempted from 
this sub - rule ." . 


भाग चार ब -३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १ ९ ४१ 


3. In rule 6 of the principal Rules, in sub -rule (3A ), for the words “ five hundred ” the 
words " one hundred ” shall be substituted . 


4. In rule 12 of the principal Rules , after the words “ public auction ” the words “ or by 
e -auction through e-marketing” shall be added at the end . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. G. VALVI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२-१८, २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


S 


२५४ 


शनिवार , ऑक्टोबर १, २०१६ / आश्विन ९, शके १ ९ ३८ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FORESTS PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) ACT, 1969. 

No. Tendu - 2016 /C R 384 /F - 9. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1), (2 ) 
and (5 ) of the section 6 of the Maharashtra Forests Produce (Regulation of Trade ) Act, 1969 
(Mah . LVII of 1969), the Government of Maharashtra hereby constitutes the Advisory Committee 
in respect of Tembhurni/ Tendu ( Diospyros melanoxylon ) for the year commencing on the 1st 
July 2016 and ending the 30th June 2017 for the purpose of advising the State Government in 
the matter of : 


(i) Fixation of a fair and reasonable price at which the Tembhurni/ Tendu ( Diospyros 
melanoxylon ) leaves may be purchased by the State Government or its authorised officers or 
agent appointed for the purpose , and 

( ii ) Fixation of charges of collection of the aforesaid leaves from Government lands . 
The constitution of the said Advisory Committee shall remain as follows : 
( A ) Representatives of the Government 
( 1 ) Divisional Commissioner , Nagpur 

Chairman 
( 2 ) Additional Principle Chief Conservator of Forests 

Member 
(NTFP , M and E ), Maharashtra State, Nagpur 
( B ) Representatives of Growers 
( 3 ) Shri Ganesh Pocham Madavi, R / O Chitur 

Member 
(4 ) Shri Yerra Shivram Pocham , R /O Tamdala , Dist . Gadchiroli Member 
(5 ) Shri Bandu Mara Gawade 

Member 
R /O Rompalli , Taluka Sironcha, District Gadchiroli 
(C ) Representatives of Tendu Leaves Exporters/Bidi Manufacturer 
(6 ) Shri Nageen Chunnilalji Pugalia 

Member 
R /O Roshanvila , Rajmalji Puglia Nagar, Civil Line , Chadrapur 
( 7 ) Shri Ramanbhai C. Patel R / O Vardha 

Member 
(8 ) Shri Karsandas Laxmidas Wadhera , 

Member 
Vitthalnagar , Gondia 
( 9 ) Shri Arunkumar Chandulal Pobaru , 

Member 
R / O Nehru Chawk , Yavatmal. 


-- 


-- 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८, शके १९ ४१ 


Member 


(D ) Representatives of Adivasi Labourers 
( 10 ) Shri Devaji Ramsu Pada , 

R /O Kondavahi, Post Gatta , 
Tal. Dhanora , Dist . Gadchiroli. 


Member 


( E ) Village Forest Committee 
( 11 ) Shri Sitaram Kashinath Madavi , 

Chairman of Joint Forest Management Committee , 
Ambedhanora , Dist . Chandrapur . 


The Chief Conservator of Forests ( Territoria ), Nagpur Circle, Nagpur will be the Member 
Secretary of this Committee . 


The Committee shall tender it s advice to the Government on or before 20th October 2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH MAHAJAN , 
Joint Secretary ( Forests ) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


